RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष १, अंक २५ ] 


गुरुवार ते 


[ पृष्ठे २ 


बुधवार , 

ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ३७ 
[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


- 


. 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
४ था मजला, एक्सप्रेस टॉवर्स , नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक मजीप्रा / सस / तांशा-१ / २०१५ / आ -१.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या भाग ( ३ ) पोट - कलम (१ ) अन्वये देण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हे एक सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने , खालील रकाना क्र . ( २ ) मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या सेवा, रकाना क्र . ( ३) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या मुदतीत , रकाना क्र . ( ४ ) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निर्देशित अधिकाऱ्याकडून 
पुरविण्यात येतील असे सूचित करण्यात येत आहे आणि रकाना क्र . (५ ) मध्ये दर्शविण्यात आलेले प्रथम अपिल अधिकार व रकाना 
क्र . ( ६) मध्ये दर्शविण्यात आलेले द्वितीय अपिल अधिकारी राहतील असे सूचित करण्यात येत आहे. 
लोकसेवेचे नाव सेवा पुरविण्यासाठीचा निर्देशित 

प्रथम अपील 

द्वितीय अपील 
कालावधी ( कामाचे दिवस) अधिकारी 

अधिकारी 

अधिकारी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 
१ मजीप्रामार्फत चालविण्यात येत ३० दिवस सर्व कागदपत्रांच्या संबंधित 

अधीक्षक 

मुख्य 
असलेल्या पाणीपुरवठा केंद्राअंतर्गत पूर्ततेसह परिपूर्ण अर्ज सादर कार्यकारी अभियंता 

अभियंता 
ग्राहकांना नळ जोडणी देणे . केल्यानंतर . 

अभियंता 
२ पाणी बिलासंबंधी तक्रारीचे 

३० दिवस संबंधित कार्यकारी अधीक्षक 

मुख्य 
निवारण करणे. 

अभियंता 

अभियंता अभियंता 


अ . क्र . 


संतोष कुमार , 


सदस्य सचिव , 
महाराष्ट्र 

जीवन प्राधिकरण . 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९ ३७ 


MAHARASHTRA JEEVAN PRADHIKARAN 
4th Floor, Express Towers, Nariman Point , Mumbai 400 021 

dated the 29th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT , 2015 . 

In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3 of the Maharashtra Right 
Services Act, 2015 (Maharashtra Act No. XXXI of 2015 ), the Maharashtra Jeevan Pradhikaran , 
being the public Authority , hereby notifies the public services mentioned in column (2 ) of the 
Schedule appended hereto which shall be rendered within the time limit mentioned against it in 
column ( 3 ) by the Designated Officer mentioned against it in column ( 4 ) thereof, respectively and 
also notifies the First Appellate Authority respectively mentioned against it in column (5 ) and 
(6 ) thereof, for the purpose of the said Act. 


Sr. 
No. 


Name of Public 

Service 


Time limit for 
Providing service 
(working days ) 


Designated 

Officer 


First 
Appellate 
Officer 


Second 
Appellate 
Officer 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Superin 
tending 
Engineer . 


Chief 
Engineer . 


1 Providing water supply 30 days after receipt 
connection to the 

of completed appli 
consumers where water cation with all 
supply schemes are relevant documents . 
maintained by 
Maharashtra Jeevan 
Pradhikaran . 


Executive 
Engineer , 
in - Charge 
of Water 
Works . 


30 days 


2 To solve Complaints 

regarding Bills of 
water charges. 


Executive 
Engineer , 
in -Charge 
of Water 
Works . 


Superin 

tending 
Engineer . 


Chief 
Engineer . 


SANTOSH KUMAR , 


Member Secretary , 
Maharashtra Jeevan Pradhikarn . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


